आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ 
मधील सहायक आयुक्त / वरीष्ठ 
संशोधन अधिकारी / प्रकल्प 
अधिकारी (श्रेणी-२) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२० 
पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र.१३८/का.१५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा :-१) सामान्य प्रशासन विभाग दि.२१/६/१९८२ ची अधिसूचना 
२) आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांक ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.१५०/का.१५, 
दि.१३.१२.२०१९. 
३) आदिवासी विकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र.१३८/का.१५ 
दि.०९.०९.२०२०. 


शासन परिपत्रक :- 


आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ मधील सहायक आयुक्त / वरीष्ठ संशोधन अधिकारी / 
प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२), गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सन २०२० पर्यंतची अंतरिम 
(तात्पुरती) जेष्ठता यादी संदर्भाधिन क्र.३ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. 
सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.३ अनुसार सर्व संबंधितांना हरकती व आक्षेप घेण्याची संधी देऊन 
त्यांच्या हरकती १५ दिवसाच्या आत सादर करण्याबाबत त्यांना कळविण्यात आले होते. 


२. तथापि, सदर सेवाजेष्ठता यादी संदर्भात संबंधितांची हरकत व आक्षेप शासनास प्राप्त झालेले 
नाहीत. 


३. संदर्भाधिन क्र.३ च्या दि.०९.०९.२०२० च्या परिपत्रकाद्वारे प्रसिध्द करण्यात आलेली सहायक 
आयुक्त / वरीष्ठ संशोधन अधिकारी / प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२), गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२० पर्यंतची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी सोबतच्या विवरणपत्रानुसार 
याद्वारे अंतिम करण्यात येत आहे. 


४. हे परिपत्रक विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यरत असलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र.१३८/का.१५ 

५. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२०१०२३१७५६४९५८२४ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GOVIND MAHADEO MAINKAR 


harashti 
G OV | N D M A H A D E O 2.5.4,.20=93cbea44cdf3d68abe1 20a0a967feSac93d28b63146 
be4c3c432f21653b6f6ba, postalCode=4 


street=I NTRALAYA,MUMBAI, 
MA | N KA R rialNumber=301866cb28a 1 09fa37f9b2b3be066426406ccfe 
599d4017f33195279f8ae8c13, ou=NA, o=GOVERNEMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=GOVIND MAHADEO MAINKAR, 
Date: 2020.10.23 17:16:52 +05'30' 


(गोविंद माईणकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत:- विवरणपत्र-अ 


प्रती, 
१. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 
२. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
३. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
४. सर्व सह आयुक्‍त तथा उपाध्यक्ष,अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 
५. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये, 
६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र-अ 
आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ मधील सहायक आयुक्‍्त/वरिष्ठ संशोधन अधिकारी/प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 


मंजूर पदे :-४३ पदोन्नतीने भरावयाची पदे :- २२ सरळसेवेने भरावयाची पदे :- २१ 
अ.क्र । जेष्ठता अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग जन्म तारीख | नियुक्तीचा दिनांक | नियुक्तीचा मार्ग | जेष्ठतेसाठी गृहीत | सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक धरलेला दिनांक दिनांक 


हक 
र a oR 


२ 


| eel श्रीम.अमिता. पां. fear अ.जा 


a 


<i) 

: <i) 

श्री. दिनेश. बी. तिडके इ.मा.व. 

; आ) 
श्री. SAT एस. सलामे अ.ज 

(ड) 


अ 
ड्‌ 
श्री. सुदर्शन पुंडलिक नगरे खुला 


aes 
________| 


१२ श्रीम. शशिकला पांडूरंग आहिरराव ।खुला (महिला) २१-०७-१६ सरळसेवा-४ ३०.०६.२०४१ 


क्र गुन नारवण सपकाळ खुला नाईल) ००६२०३५ [ पराकाधन 


ह 


श्री. गर्जेद्र. शं. केद्रे भ.ज 
fame ea [eee [ee | eat [ee fm [| 
q 


3 
8 
4 
& 
9 
८ 
१ 


३ 
४ 
4 
& 
9 
é 
१२ 
४ 
4 
9 
é 


विवरणपत्र-अ 
आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ मधील सहायक आयुक्‍्त/वरिष्ठ संशोधन अधिकारी/प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 


मंजूर पदे :-४३ पदोन्नतीने भरावयाची पदे :- २२ सरळसेवेने भरावयाची पदे :- २१ 


जेष्ठता प्रवर्ग जन्म तारीख | नियुक्तीचा दिनांक | नियुक्तीचा मार्ग | जेष्ठतेसाठी गृहीत | सेवानिवृत्तीचा शेरा 
धरलेला दिनांक दिनांक 


a वया आया आट का वयर मल्य कय पवल टका वाजून 
गस्ती [ame [ewe | 
गस्ती [ene [ome [ 


